माझी वसुंधरा अभियानाच्या अंमलबजावणी 
करिता स्वतंत्र नवीन लेखाशिर्ष 
उघडण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मावअ २०२२/ प्र.क्र.११५/ तां.क.१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : २२ नोव्हेंबर, २०२२ 


वाचा : (१) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्रमांक अभियान-२०२०/ 
प्र.क्र.१३४/ तां.क.-१, दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०२० 

(२) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्रमांक अभियान-२०२१/ 
प्र.क्र.१६/ तां.क.-१, दिनांक २१ जानेवारी, २०२१ 

(३) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्रमांक मावआ-२०२१/ 
प्र.क्र.७५/ तां.क.-१, दिनांक २२ डिसेंबर, २०२१ 

(४) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्रमांक मावआ-२०२२/ 
प्र.क्र.१०८/ तां.क.-१, दिनांक ७ नोव्हेंबर, २०२२ 


प्रस्तावना: 


पर्यावरणातील वातावरणीय बदलाचे महत्व लक्षात घेता, पर्यावरण विभागाचा “पर्यावरण व 


वातावरणीय बदल विभाग” असा नामबदल करण्यात आला आहे. निसर्गाशी असलेली कटिबद्धता 


निश्चित करण्यासाठी पृथ्वी, वायू, जल, अग्नी, आणि आकाशा या निसर्गाशी संबंधित पंचतत्वावर 


पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग कार्य करीत असून, “माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत राज्यातील 


स्थानिक संस्थांची स्पर्धा घेण्यात येत आहे. 


2: माझी वसुंधरा अभियानात पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धानाची कामे मोठया प्रमाणात होत 


आहेत. केंद्र व राज्य शासनाच्या Wasa योजना, लोकवर्गणी व सीएसआर अंतर्गत या अभियानातील 


कामे करण्यात येत आहेत. त्यामुळे, स्थानिक संस्थांना माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत काम करण्यास 


प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. यास्तव, माझी वसुंधरा अभियानांच्या अंमलबजावणीसाठी निधी 


उपलब्ध व्हावा म्हणून यु-४, मुख्य लेखाशिर्ष ३४३५-परिस्थितीकी व पर्यावरण अंतर्गत नवीन 


लेखाशिर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ २०२२/ प्र.क्र.११५/ तां.क.१ 


शासन निर्णय : 


माझी वसुंधरा अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी खालील प्रमाणे नवीन ळेखाशीर्ष 


उघडण्यास मान्यता देण्यात येत आहे: 


Demand No. (1-४ मागणी क्र. यु-४ 
३४३५- Ecology and Environment ३४३५- परिस्थितीकी व पर्यावरण 
०४ - Prevention and Control of Pollution ०४- प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण 
१०३ - Prevention of Air and Water Pollution 903- वायू व जल प्रदूषण प्रतिबंध 
(04) - Majhi Vasundhara (04) - माझी वसुंधरा 
(०५) (०१) - Majhi Vasundhara Abhiyan (०५) (09) - माझी वसुंधरा अभियान 
(38349323) (38349323 ) 
2. सदर झासन निर्णय, महालेखापाल कार्यालयाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक पर्यावरण व 


वातावरणीय बदल विभाग / यूओर -५२/ २०२२-२३/३०३, दिनांक ११ ऑगस्ट, २०२२, नियोजन 


विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक सं.क्र. २२१/१४७२ दिनांक १८ ऑक्टोबर, २०२२ व वित्त 


विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २०/ अर्थ ७ दिनांक १८ नोव्हेंबर, २०२२ अन्वये व सहमतीने 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२२११२२१५०८१३२१०४ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SANDIP S KAMBLE ~ 
(संदिप कांबळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति: 
१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 
२) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ATES २०२२/ प्र.क्र.११५/ तां.क.१ 


tof 
4 


) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन मुंबई 
) मा. मंत्री, ग्राम विकास, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 


o~ 


£59) 


S 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १, मुंबई / महाराष्ट्र २ , नागपूर 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र १, मुंबई / महाराष्ट्र २ , नागपूर 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग , मंत्रालय, मुंबई ३२ 

१०) प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

११) सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१२) अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 

१३) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 

१४) वित्त विभाग (व्यय १६/ अर्थ७) मंत्रालय, मुंबई ३२ 

१५) नियोजन विभाग (१४७२) मंत्रालय, मुंबई ३२ 

१६) निवडनस्ती. 


eS 


we) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


